राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम 
निरीक्षक (गट-क) संवर्गातून निरीक्षक 
(गट-ब) या संवर्गात पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-१७२१/प्र.क्र.१५६/ राउझु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ मार्च, २०२२. 


संदर्भ :- शासन आदेशा, समक्रमांक, दि.१३.१२.२०२१. 


शासन आदेडशा- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) या संवर्गातून निरीक्षक (गट-ब) 
या संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०२०-२१ च्या पदोन्नतीसूचीमधीळ 
खालील अधिकाऱ्यांना निरीक्षक (गट-ब) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असून सदर 
पदोन्नतीनंतर, त्यांची त्यांच्या नावासमोर (स्तंभ ४ येथे) दर्शविण्यात आळेल्या महसूली विभागामध्ये 
(स्तंभ ५ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग वाटप करण्यात | पदौोन्नतीनंतर देण्यात येणारी 
क्र आलेला महसूल पदस्थापना 
विभाग 
१ ? 2 & yg 
. श्री. एस. डी. खरात अ.जा. पुणे सातारा (शहर) 
२. श्री. एस. एन. देशमुख इमाव अमरावती अचलपूर, जि.अमरावती 


२. सदर पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१) सदर पदोन्नती, निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने 
वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत, याच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. 


सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात, मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व 
रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सा.प्र.वि./१६-ब यांच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 
सुचनांनुसार देण्यात येत आहे. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


= 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७२१/प्र.क्र.१५६/ राउशु-१ 


३) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथील रिट याचिका स्टॅप ६८१९/२०२१ मध्ये दि.०८.०७.२०२१ व दि.२२.०७.२०२१ 
रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या स्वरूपातील 
पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यास नियमितपणाचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
५) निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु / प्रस्तावित नाही. 


३. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


४. सदर आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ Helles 
नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


५. सदर पदौन्नतीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित 
विभागीय उप आयुक्त, राउशु यांनी करावी व तसे शासनास कळवावे. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०४१७१९३७७३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandeep Gorakhnath Dhakane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Sandeep 601१1000१0 ६५ क teihorsh 


a, 
2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234ebc 
al 


pias een aia 
(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळलेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर. 
३) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 
४) संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (आयुक्‍त, WTSI यांचेमार्फत) 
कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व 3, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


